जमेचे नवीन उपशीर्ष सुरु करणेबाबत - 
प्रशासकीय मान्यतेबाबत- 
मुख्य लेखाशीर्ष "०२३०-कामगार व सेवायोजन" 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफएसी २०१८/प्र.क्र.१७/काम-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक ओपीएन-०२३०/२००५- २००६/ 
(८६०५/प्रशासन-१, दिनांक ११.०७.२००५. 


प्रस्तावना :- 

विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ११.०७.२००५ च्या झासन निर्णयान्वये प्रमाणक शल्य चिकित्सक 
यांचे नियुक्‍ती शुल्क भरणा करण्याकरिता ०२३०-कामगार व सेवायोजन, ८००-इतर जमा रक्‍कम, 
(00) (१३) हे नवीन उपशीर्ष सुरु करण्याकरिता मान्यता दिळेली होती. परंतु, सदर लेखाशीर्ष निद्रीस्त 
झाल्याने प्रमाणक शल्यचिकित्सक यांच्या नोंदणी व नूतनीकरण शुल्काच्या भरणा करण्याकरिता 
नवीन जमा लेखाशीर्ष मिळणेबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. वित्त 
विभागाने सुचित केल्यानुसार प्रमाणक शल्यचिकित्सक यांच्या नोंदणी व नूतनीकरण शुल्काच्या 
भरणा करण्याकरिता नवीन जमेच्या लेखाशीर्षाला महालेखापाल कार्यालयाची मान्यता घेण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्रमाणक शल्यचिकित्सक यांच्या नोंदणी व नूतनीकरण शुल्काच्या भरणा करण्याकरिता 
खालील नवीन जमेच्या लेखाशीर्षाला वित्त विभाग व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र 
मुंबई यांची मान्यता घेण्यात आली असून खालील जमेच्या लेखाशीर्षाखाली प्रमाणक शल्यचिकित्सक 
यांच्या नोंदणी व नूतनीकरण शुल्क आकारण्यास व भरणा करण्यास झासनाची याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


"०२३०, कामगार व सेवायोजन, 
१०४, कारखाने अधिनियमांतर्गत जमा होणारे शुल्क, 
(००) (०३) प्रमाणक शल्यचिकित्सकांची नोंदणी व नुतनीकरण शुल्क 
(0230 ०२४१)" 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६६/अर्थ-१४/१८, दिनांक 
३०.११.२०१८ व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.८३५, दिनांक ०५.११.२०१८ च्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसी २०१८/प्र.क्र.१७/काम-४ 


2; सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१७११४७९९१० असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Umesh : 
Mad h u ka r 8090eca38793fc8 ०७ म 
‘ialNumb¢ 98cacd4b7292ff0c203dc412495d 
2db2d4f07c86fb6bf1 e25fca5c35f88e1 C4, 
Mada n =Umesh Madhuk: 


Date: 2018.12.26 16:50:25 +05'30' 


(S. 4. मदन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव (अर्थसंकल्प) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 


निवडनस्ती, (कामगार-४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


